अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना 
अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेंतर्गत ८२ 
संस्थांची मान्यता रद्द करण्याच्या प्रस्तावित 
यादीतून नाव कमी करण्या / वगळण्याबाबत 
शिवराज इंडस्ट्रीयल को-ऑप. सोसायटी 
लि., निलंगा, जि. लातूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: मासाका-२०२४/प्र. क्र. ३०/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


शासनाकडून झालेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्याकडून त्यांच्या दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२३च्या पत्रान्वये शिवराज इंडस्ट्रीयल को-ऑप. 
सोसायटी लि., निलंगा, जि. लातूर या संस्थेबाबत शासनास सादर झालेल्या प्रस्तावाची तपासणी 
करताना, सदर संस्थेने अटी व शर्तीची पूर्तता केलेली असल्याची खातरजमा झालेली असल्यामुळे 
सदर संस्थेचे नाव अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेंतर्गत ८२ 
संस्थांची मान्यता रद्द करण्याच्या प्रस्तावित यादीतून कमी करण्यात / वगळण्यात येत आहे. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१८३२१३९४२२ असा आहे. हा 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


20=e90b11f238d67 1a8222f53575baf1 f02e1625f1f53f35c695b5 
31bcd5b6b83fa, postal hi 


\de=400032, st=Mal 
jalNumber=CBDO5DOEA86861C0C1248FD89817636DDFBESESOB 
A12759A0FE7E022D790310B, PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
Date: 2024.02.29 18:41:10 +05'30' 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
प्रत, 
१. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर 
सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण, लातूर, 
चेअरमन, शिवराज इंडस्ट्रीयळ को-ऑप. सोसायटी लि., निलंगा, जि. लातूर. 


